राज्यातील कारागृह व न्यायालयातील व्हिडीओ 
कॉन्फरंन्सींग सुविधेत वाढ करण्याकरीता 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय व निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०४१७/प्र.क्र.३३ /तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ मे, २०१७ 


वाचा 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०४१७/प्र.क्र.३३ /तुरुंग-२, दिनांक ४ मे,२०१७ 


२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे जा. क्र. अपोमसंवकामनि/पुणे/क-८/प्र.क्र.०४१७/३६५० दिनांक ६/५/२०१७ 


शुध्दिपत्रक:- 


राज्यातील कारागृह व न्यायालयातील व्हिडीओ कॉन्फरंन्सींग सुविधेत वाढ करण्याकरीता 


उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि सदर शासन 


निर्णयात दुरुस्ती करण्याबाबत वाचा क्र.२ येथील पत्राने अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक 


कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे 


दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


१  संदर्भाधिन शासन निर्णयातील पान क्र.२ वरील परि. २ मध्ये पहिल्या ओळीतील दिनांक १७ 


एप्रिल २०१५ या aaa “व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ मधील” या वाक्याचा 


समावेश करण्यात येत आहे. 


२ पान क्र. २ वरील परि.३ मधील पहिल्या ओळीत नमूद केलेल्या “संगणकीकरण” ऐवजी 


“राज्यातील कारागृह व न्यायालयातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेत वाढ” असे वाचावे. 


३. पानक्र.३ वरील परि. ४ पुढील प्रमाणे वाचावा. 


यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१९) 


तुरुंगासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग सुविधा (२०५६ ०२४२) (१३) कार्यालयीन खर्च या लेखा 


शीर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०४१७/प्र.क्र.३३ /तुरुंग-२ 


सदर शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०६०११५४०२६२९२९ असा आहे. हे 


शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 

Pp fa b h a ka | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae 
481c2dc55f48d889691ffa9939a, cn=Prabhakar 


Atmaram Sankhe eccen 


te: 2017.06.01 15:42:49 +05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग . 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- 9, मुंबई 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- 2, नागपूर, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- 2, नागपूर, 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग,७९ मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१३. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१४. निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


Cc WwW A Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


